आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील समाज कल्याण अधिकारी, 
गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
प्रशासकीय/विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व faars सहाय्य विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ -२०२४/प्र.क्र.१२४/ आस्था-२ 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


शासन आदेशा 


आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचें आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 


बदल्यांसंदर्भात मा. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारझीवर प्राप्त निर्देश तसेच सबंधित अधिकाऱ्यांनी 


स्वत: केलेल्या विनंतीनुसार व प्रशासकीय कारणास्तव नागरी सेवा मंडळाने प्रशासकीय निकड, रिक्‍त 


पदे तसेच बदलीसाठी दिलेले विकल्प विचारात घेऊन, 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 


विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम 
४ (४(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनुसार खालील अधिकाऱ्यांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 


प्रशाासकीय/विनंती बदली करण्यात येत असुन, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या 


ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
Ley 2 3 feel 
उपायुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ (प्रशासकीय बदली) 
| श्रीमती वंदना कोचुरे । प्रादेशिक उपायुक्त, समाज | प्रादेशिक उपायुक्त, समाज 
कल्याण, मुंबई विभाग कल्याण, पुणे 
२. | a. एस. एल. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा 
गायकवाड कल्याण, नागपूर जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
(सध्या पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत) समिती, चंद्रपूर 
३. श्री. एस. एम. चव्हाण | उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा । जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, वाशिम 
४. | श्रीमती छाया कुलाळ | उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
वाशिम समिती, नांदेड 
(श्री. शोंदारकर यांचे पदोन्नतीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
५. | ait. बाळासाहेब प्रादेशिक उपायुक्त, समाज | प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज 


अशोक सोळंकी 


कल्याण, पुणे 


कल्याण, मुंबई विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२४/प्र.क्र.१२४/ आस्था-२ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
ih ae 2 3 aa” Sa 
६. । श्रीमती स्वाती महादेव | उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात | उपायुक्त (नाहस॑ समाज 
इथापे प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
सातारा 
७. श्री. रविंद्र आ. कदम- | उपायुक्‍त (नाहस समाज कल्याण | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा 
पाटील आयुक्तालय, पुणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, सोलापूर 
८. श्री. भारत केद्रे उपायुक्‍त (शिक्षण) समाज कल्याण | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा 
आयुक्तालय, पुणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, सातारा 
९. श्रीमती अमिना मुसा | उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात | स्वत: च्या वैद्यकौय कारणास्तव 
शोख प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | एक वर्ष मुदतवाढ 
अहमदनगर 
ia श्री. राकेश LAST उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा 
महाजन प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, धुळे | जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, नंदूरबार 
गि श्री. प्रशांत चव्हाण उपायुक्त (प्रशासन) समाज कल्याण | प्रशासकोय PRURAT एक 
आयुक्तालय, पुणे वर्ष मुदतवाढ 
१२. | श्री. संजय दाणे उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
छत्रपती संभाजीनगर समिती, पुणे 
उपायुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ (विनंती बदली) 
| geass । उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
भंडारा समिती, नागपूर 
२. | श्री. दिपक भगवानराव | उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा 
खरात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे । जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, छत्रपती संभाजीनगर 
3. | श्री. रविंद्र कदम उपायुक्त दिव्यांग कल्याण | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा 
आयुक्तालय, पुणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, रत्नागिरी 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ (प्रशासकीय बदली) 
शि श्रीमती यु. पी. संशोधन अधिकारी तथा सदस्य | जिल्हा समाज कल्याण 
सपकाळे सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र | अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे 


पडताळणी समिती, ठाणे 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२४/प्र.क्र.१२४/ आस्था-२ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
i a | 2 3 a ae 
२. श्री. प्रसाद ल. खैरनार | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, | संशोधन अधिकारी तथा सदस्य 
मुंबई उपनगर सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, ठाणे 
३. _ श्री. सुनिल आ. जाधव । सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, | सहाय्यक आयुक्त, समाज 
रायगड कल्याण, सातारा 
४. | श्री. विनोद आ. संशोधन अधिकारी तथा सदस्य | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
मोहतुरे सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र | कल्याण, चंद्रपूर 
पडताळणी समिती, गोदिंया 
५. | श्रीमती अनिता राठोड | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण | जिल्हा समाज कल्याण 
बुलढाणा अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
बुलढाणा 
६. श्री.पी. बी. वाबळे = | सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
छत्रपती संभाजीनगर कल्याण, पालघर 
७. श्री. प्रदिप भोगले संशोधन अधिकारी तथा सदस्य | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र | कल्याण, बीड 
पडताळणी समिती, जालना 
८.  । श्री. प्रवीण जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कोरगंटीवार जिल्हा परिषद, पुणे कल्याण, अहमदनगर 
९. | श्री. नितीन संपत सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
उबाळे सातारा कल्याण, सांगली 
ba श्री. राधाकिसन cde | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण | जिल्हा समाज कल्याण 
अहमदनगर अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
शि श्री. आर. एम. शिदे | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, | संशोधन अधिकारी तथा सदस्य 
जिल्हा परिषद, बीड सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, परभणी 
१२. श्री. विद्यानंद चछावार | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण | जिल्हा समाज कल्याण 
आयुक्तालय, पुणे अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सातारा 
१३. । श्री. मनोज मु. मेत  । संशोधन अधिकारी तथा सदस्य | संशोधन अधिकारी तथा सदस्य 
सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र | सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, बुलढाणा पडताळणी समिती, अकोला 
१४. | श्रीमती मंगला मून  । संशोधन अधिकारी तथा सदस्य | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 


सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, यवतमाळ 


कल्याण, यवतमाळ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२४/प्र.क्र.१२४/ आस्था-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
शिश २ ३ a ae 
१५. | श्रीमती एस. के. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, | जिल्हा समाज कल्याण 
भोजने जिल्हा परिषद, जालना अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
परभणी 


सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ (विनंती बदली) 


| श्री. मेघराज भाते 


संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
मागासवर्ग आयोग, पुणे 


संशोधन अधिकारी तथा सदस्य 
सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, सांगली 


२. श्री. आर. के. भोसले 


सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 


संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र 


THEA ( अद्याप रुजू नाहीत) राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
३. | श्री. दिपक घाटे सहाय्यक आयुक्‍त (सहकार) समाज | सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण आयुक्तालय, पुणे कल्याण, रत्नागिरी 


समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब (विनंती बदली) 


| श्री. सचिन मडावी 


संशोधन अधिकारी तथा सदस्य 


संशोधन अधिकारी तथा सदस्य 


सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 


सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 


पडताळणी समिती, भंडारा पडताळणी समिती, 
गडचिरोली. 
२. श्रीमती अश्विनी मोरे ।विशोष अधिकारी enhen| समाज कल्याण अधिकारी, 


सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
धुळे 


गट-ब, प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाज कल्याण, नाशिक यांचे 
कार्यालय. 


३. | श्री. संजय सैदाणे विशोष अधिकारी  (झानिश) | fasts) अधिकारी (झानिशा) 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण | सहाय्यक आयुक्त, समाज 
नंदूरबार कल्याण, धुळे 

४. श्री. आर. एम. जाधव ।विशोष अधिकारी  झानिझा) | संशोधन अधिकारी तथा सदस्य 


सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
अहमदनगर 


सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, धुळे. 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता पुढील सूचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे. 


१) बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी एकतर्फी कार्यमुक्त 


करण्यात येत आहे. 


२) संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे व शासनास कळवावा. संबंधित अधिकारी विहीत कालावधीत 


पदस्थापना झालेल्या पदावर रुजू न झाल्यास, सबंधित आस्थापना अधिकारी यांनी आयुक्‍त, 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२४/प्र.क्र.१२४/ आस्था-२ 


समाज कल्याण, पुणे यांचेमार्फत त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करावा. 

३) बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यावर 
त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्‍तीचा 
प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्वभवल्यास संबंधित आस्थापना 
SAHIN जबाबदार धरण्यात येईल. 

8) बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

3. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१९५३५३५६२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SATISH M 
KHAIRMODE : 
(AT खैरमोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

) महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण , संस्था पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oc 


o~ 


4 


£33) 


अध्यक्ष/सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (सवी 

प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण (सर्वी 

उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (सर्व) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर 

११)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

१३) सह सचिव/सर्व उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४ जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) 
) 
) 
) 


S 


(2 


2) 


१५) सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्व) 

१६) सचिव (सा. न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१७) सर्व संबंधित अधिकारी. 

१८)निवडनस्ती आस्था-२. 


